केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 91916 Nodal 
Agency (SNA) बँक खात्यातील सहायक 
अनुदानाच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व 
इतर जमा रकमांसाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२२/प्र.क्र.३८/२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे No.9(93)/ 
PFMS/ FCD/2020, दिनांक २३.०३.२०२१ रोजीचे ज्ञापन. 

२) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
No.9(93)/PFMS/FCD/2020, दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजीचे ज्ञापन. 

३) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
No.9(93)/PFMS/FCD/2020, दिनांक ०२.०७.२०२१ रोजीचे ज्ञापन. 

४) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
No.9(93)/PFMS/FCD/2020, दिनांक ०२.०७.२०२१ रोजीचे पत्र. 

५) मा. महाळेखापाल-|, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. TM/CHI/UOR-8/0.NO.430, दिनांक 
२८.१०.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ०२.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल 
नोडल एजन्सी (SNA) खात्यावरील प्राप्त निधीच्या रकमेवरील केंद्र हिऊ्याच्या व्याजाची रक्‍कम व इतर 
जमा रकमा यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत निर्देशित केले होते. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने 
महालेखापाल, मुंबई यांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांनी केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या सिंगल नोडल एजन्सीच्या (SNA) बॅक खात्यातील सहायक 
अनुदानाच्या अखर्चित रक्‍कमेवरील व्याज व इतर उत्पन्नाच्या वर्गीकरणासाठी उपलेखाशिर्ष ८०१- व्याज 


किंवा प्राप्त अनुदानातील अखर्चित रकमेवरील व्याज यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत वित्त 
विभागास कळविले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने त्यांच्या दिनांक ०७.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी-१३२२/प्र.क्र.३८/२२/आरोग्य-७ 


स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघण्याबाबत विभागास सुचित केळे आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
कार्यक्रमासाठी अखर्चित रक्‍कमेवरील व्याज व इतर जमा रकमांसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबतचा 
प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून त्यास दोन्ही विभागांनी मान्यता दिली 
आहे. तसेच मा. महालेखापाल, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक २८.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये त्यास मान्यता 
प्रदान केळी आहे. त्यामुळे याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी Single Nodel Agency (SNA) बँक खात्यातील सहायक 
अनुदानाच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा यासाठी नवीन लेखाशिर्षास याद्वारे 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर लेखाशिर्ष खालील प्रमाणे आहेत. :- 


०२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 0210 Medical and Public Health 
८० सर्वसाधारण 80 General 
८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | 801 Interest or other earnings 
शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा णात erate ub यात 
balances 
रकमा 
०१ व्याज 01 Interest 


(09009) सिंगल नोडल खात्यातील अखर्चित | (01)(01) _Interest on unspent 


शिळलकींवरील व्याज (सार्वजनिक balances in Single Nodal 
Agency Account (Public 


आरोग्य) Health) 
लेखाशिर्ष ०२१००७४१०१ CRC 0210074101 
०२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 0210 Medical and Public Health 
८० सर्वसाधारण 80 General 
८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | 801 Interest or other earnings 
शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा re क. 
balances 
रकमा 
०२ इतर जमा रकमा 02 Other Earnings 


(02(09) सिंगल नोडल खात्यातील इतर जमा | (02)(01) - Other Earnings in Single 


रकमा (सार्वजनिक Nodal Agency Account 
निक आरोग्य 
रकमा ( सार्वजनिक आरोग्य ) (Public Health) 
BABY ०२१००७५२०१ CRC 0210075201 


२. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८१/का.१४७२, दिनांक 
१२.०८.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.३०/अर्थ-९, दि.२१.११.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी-१३२२/प्र.क्र.३८/२२/आरोग्य-७ 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०९१३०५१०८४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b 
V | J AY K U M A R 380c78f11ce6607746cOb15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 
71DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAFS5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC 
30, cn=LAHANE VISAYKUMAR LAXMANRAO, 
Date: 2022.11.25 12:31:41 +05'30" 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


c 
ae 


संचाळक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 


£93) 


(२ ७. 


vo 


qo) उप संचालक (आरोग्य सेवा), सर्व मंडळ कार्यालये. 

११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१२) सर्व जिल्हा डाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१३) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) सर्व कोषागार अधिकारी 
१८)निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


